राज्यातील महामार्ग सुरक्षा पथकांसाठी विविध जिल्हा/शहर पोलीस 
आस्थापनेवरील अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत. ____ 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. टिआरए-०२१२/प्र.क्र. ९१/ पोल-८ 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२, दिनांक : १९ मार्च, २०१२. 


वाचा :- शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक :टिआरए-१२११/प्र.क्र. ७०१/पोल-८, दिनांक १२.१.२०१२ 


शासन निर्णय__ :- राज्यातील महामार्ग सुरक्षा पथकातील विविध जिल्हा/शहर पोलीस दल यांच्या आस्थापनेवरील 
१,१०१ अस्थायी पदांना संदर्भाधिन शासन निर्णयान्वये दिनांक २९.२.२०१२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली होती. आता 
सदरहू १,१०१ अस्थायी पदांना दिनांक १.३-२०१२ पासून दिनांक ३०.९.२०१२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास याद्वारे शासन 
मंजुरी देण्यात येत आहे. सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ रिक्‍त असलेल्या पदांना ही मुदतवाढ लागू होणार नाही. संबंधित 
पोलीस आयुक्‍त/जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांनी त्यांच्या कार्यालयाचा सुधारित आकृतीबंध उच्च स्तरीय समितीकडून 
अंतिमत: मान्य करून घेण्याची कार्यवाही करावी. 


2. यासाठी होणारा खर्च गृह विभाग, मागणी क्रमांक : बी-१ (१) "२०५५-पोलीस १०९ जिल्हा पोलीस- (००)(०१) 
जिल्हा पोलीस दल" (२) "२०५५-पोलीस-००१ संचालन आणि प्रशासन(००)(०१) पोलीस निरीक्षणालय" (3) 
२०५५-पोलीस-१०८-राज्य पोलीस मुख्यालय (०२) शहर पोलीस (०२)(०१)आस्थापना" या लेखाशीर्षाखाली खर्ची 
टाकून तो सन २०१२-१३ करीता मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या अनो. संदर्भ क्र. १३८/१२/व्यय-७, दिनांक ९.३.२०१२ अन्वये दिलेल्या 
सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
८4.” 


( शहाजहान मुलाणी ) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग,महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
* महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
अप्पर पोलीस महासंचालक (वाहतूक), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परिक्षा), मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परिक्षा), नागपूर 
पोलीस उप महानिरीक्षक, मोटार परिवहन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 
सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
पोलीस आयुक्‍त, ठाणे/नवी मुंबई/नागपूर 
सह पोलीस आयुक्‍त (वाहतूक), बृहन्मुंबई 
विशेष पोलीस महानिरीक्षक, कोकण/कोल्हापूर/नाशिक/अमरावती/ औरंगाबाद/नांदेड व नागपूर परिक्षेत्र 
सर्व पोलीस अधीक्षक (लोहमार्ग वगळून) <I 
समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल, गट क्र.१, पुणे/गट क्र. ८, मुंबई 

वित्त विभाग ( व्यय-७/वित्तीय सुधारणा-१), मंत्रालय, मुंबई, 
कार्यासन (पोल-३),गुह विभाग,मंत्रालय,मुंबई. “ 
निवडनस्ती पोल-८/आस्था-३ | 


री ar 


